महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 
२०१५ मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने गृह 
विभागांतर्गत असलेल्या सेवा अधिसूचित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०१५/सी-५३/पोल-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक- १ ऑक्टोबर, २०१६. 


वाचा:- १) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५, 
2) शासन निर्णय: उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. ASA २०१५/प्र.क्र.१०५/उद्योग-८, 
दि. ११.०२.२०१६ 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०१५/सी-५३/पोल-९ दि. ११.०८.२०१६ 


प्रस्तावना:- 
राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच 


लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा 


पुरविण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम करण्यात आला आहे. त्यानुसार 


लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या 


अधिनियमाखाली अधिसूचित करणे आवश्‍यक आहे. या विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या उद्योगांसाठी 


विस्फोटकांचा वापर करुन नियंत्रित स्फोट (Controlled Blasting) करिता "ना हरकत प्रमाणपत्र" (१०० 


कि.ग्रॅ. मर्यादेपर्यंत) व इंधन तेळ साठवणूक (Storage of Fuel Oil) करिता "ना हरकत प्रमाणपत्र"या दोन 


सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अनुषंगाने उपलब्ध करुन देण्याची बाब विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय:- 


या विभागाअंतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सुविधांचा लाभ 


राज्यातील /नागरिकांना /उद्योगांना उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 


अधिनियम, २०१५ व शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. मेइम २०१५/प्र.क्र.१०५/उद्योग-८, 


दि. ११.०२.२०१६ च्या अनुषंगाने उद्योगांसाठी विस्फोटकाचा वापर करुन नियंत्रित स्फोट (Controlled 


Blasting) करिता "ना हरकत प्रमाणपत्र" (१०० कि.ग्रॅ. मर्यादेपर्यंत ) व इंधन तेल साठवणूक 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१५/सी-५३/पोल-९ 


(Storage of Fuel Oil) करिता "ना हरकत प्रमाणपत्र" या सेवा पुरविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे पदनिर्देशित 


अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी , द्वितीय अपील अधिकारी व कालमर्यादा निश्चित करण्यात येत आहे. 


अ. | लोकसेवा तपशील पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपील द्वितीय अपील | लोकसेवा 
क्र अधिकारी अधिकारी पुरविण्यासाठी 
विहित केलेली 
कालमर्यादा 
| नियंत्रित स्फोट (Controlled Blasting) करिता "ना हरकत प्रमाणपत्र" (१०० कि.ग्रॅ. मर्यादेपर्यंत ) 
अ) मैत्री कक्षाकडे प्राप्त | पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात मैत्री कक्षातील अध्यक्ष, मैत्री कक्षाकडून 
झालेला अर्ज पोलीस निरिक्षक व इतर क्षेत्रात | नोडल अधिकारी मैत्री कक्ष संबंधित 
संबंधित नायब तहसिलदार/ विभागाकडे अर्ज 
तहसिलदार प्राप्त झाल्यापासून 
६० दिवस 
ब) संबधित विभागाकडे | पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात पोलीस आयुक्तालय | पोलीस 
प्राप्त झालेला अर्ज पोलीस निरिक्षक व इतर क्षेत्रात | क्षेत्रात सहायक आयुक्तालय दिवस ६० 
संबंधित नायब तहसिलदार/ । पोलीस आयुक्त / क्षेत्रात पोलीस 
तहसिलदार पोलीस उपायुक्त व | उपायुक्‍त/ सह 
इतर क्षेत्रात संबंधित । पोलीस आयुक्‍त 
उपजिल्हाधिकारी / पोलीस 
आयुक्‍त व इतर 
क्षेत्रात 
जिल्हाधिकारी 
२ | इंधन तेल साठवणूक (Storage of Fuel Oil) करिता "ना हरकत प्रमाणपत्र" 
अ) मैत्री कक्षाकडे प्राप्त | पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात मैत्री कक्षातील | अध्यक्ष, मैत्री कक्षाकडून 
झालेला अर्ज पोलीस निरिक्षक व इतर क्षेत्रात | नोडल अधिकारी मैत्री कक्ष संबंधित 
संबंधित नायब तहसिलदार/ विभागाकडे अर्ज 
तहसिलदार प्राप्त 
झाल्यापासून ४५ 
दिवस 
ब) संबधित विभागाकडे | पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात पोलीस आयुक्तालय | पोलीस 
प्राप्त झालेला अर्ज पोलीस निरिक्षक व इतर क्षेत्रात । क्षेत्रात सहायक आयुक्तालय क्षेत्रात | vy दिवस 
संबंधित नायब तहसिलदार/ । पोलीस आयुक्त / पोलीस उपायुक्‍्त/ 
तहसिलदार पोलीस उपायुक्त व॒। सह पोलीस 
इतर क्षेत्रात संबंधित । आयुक्त / पोलीस 
उपजिल्हाधिकारी आयुक्‍त व इतर 
क्षेत्रात 
जिल्हाधिकारी 


२. उपरोक्तनुसार सेवा उपलब्ध करण्यात आल्यानंतर या लोकसेवांची सूची, सेवा पुरवण्याची 


कालमर्यादा, विहित अर्ज व नमुने, सेवेसंदर्भातील शुल्क, या सेवा पुरवण्याकरिता पदनिर्देशित करण्यात 


आलेले अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिळीय अधिकारी यांचा तपशील संबंधित 


प्राधिकारी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर तसेच त्यांच्या संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर प्रदर्शित करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१५/सी-५३/पोल-९ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक क्रमांक २०१६१००११२२२०१४९२९ असा आहे. सदर BIT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


S k t K Digitally signed by Suryakant K Nikam 
Uu rya a al DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, 


Nikam क कता तत च 
(सु.कि.निकम) 
उप सचिव, गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


) 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 

) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ioe 


o~ 


4 


£58) 


सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
१०) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११) सर्व विभागीय आयुक्त, 
१२) सर्व जिल्हाधिकारी, 
१३) सर्व पोळीस आयुक्‍त, पोळीस अधिक्षक 
) 
) 


S 


(३ 


vo 


१४) महसूल/उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


